RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ५ , अंक ३२ ] 


बुधवार, मार्च १३, २०१ ९/ फाल्गुन २२, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ७४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमान्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यामध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश याव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 

गृह 

विभाग (विशेष -१ अ ) 
२ रा मजला, मंत्रालय , (मुख्य इमारत ) 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ मार्च २०१९ . 

अधिसूचना 
लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम , १ ९ ५१ . 

क्र . लोसनि . ०३१ ९ / ४४६ / प्र.क्र . ५५ /विशा-१ अ. - लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम , १९ ५१ (१ ९ ५१ चा ४३ ) यांच्या कलम २८ - अ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन खालील पोलीस अधिका- यांना दिनांक ११ एप्रिल २०१९, दिनांक १८ एप्रिल २०१ ९, दिनांक २३ 
एप्रिल २०१९ आणि दिनांक २९ एप्रिल २०१९ रोजी होणा- या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक -२०१ ९ करिता महाराष्ट्रातील सर्व ४८ लोकसभा मतदार 
संघांच्या निवडणुका घेण्यासंबंधीची अधिसूचना काढण्यात आल्याच्या दिनांकापासून सदर निवडणुकीचा निकाल घोषित होण्याच्या दिनांकापर्यंतच्या 
कालावधीकरिता उक्त निवडणुका पार पाडण्याकरिता याद्वारे पदनिर्देशित करीत आहे व तद्नुसार असे अधिकारी त्या कालावधीमध्ये निवडणूक 
आयोगाचेनियंत्रण, अधिक्षण आणि अनुशासन यांच्या अधीन असतील : 


( १ ) पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य , 
( २ ) अप्पर पोलीस महासंचालक ( कायदा व सुव्यवस्था) , महाराष्ट्र राज्य , 
( ३ ) सर्व पोलीस आयुक्त , 
( ४ ) विशेष पोलीस महानिरीक्षक ( कायदा व सुव्यवस्था), पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालय, 
( ५ ) सर्व परिक्षेत्रीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक , 
( ६ ) सर्व सह पोलीस आयुक्त , 
( ७ ) सर्व अप्पर पोलीस 

आयुक्त , 

पोलीस आयुक्तालये, 
( ८ ) सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक , 
(९ ) सर्व पोलीस उप आयुक्त, 

पोलीस आयुक्तालये , 


( १ ) 


भाग चार - अ - ७४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च १३, २०१ ९ / फाल्गुन २२, शके १ ९ ४० 


( १० ) सर्वजिल्ह्यांचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक , 
(११ ) महाराष्ट्रातील सर्व मतदार संघांतील सर्व पोलीस उप अधीक्षक / उप विभागीय पोलीस अधिकारी, 
( १२) सर्व सहाय्यक पोलीस आयुक्त, पोलीस आयुक्तालये, 
( १३ ) महाराष्ट्रातील सर्व मतदारसंघांतील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक , पोलीस उप निरीक्षक , 

सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक , 
( १४ ) महाराष्ट्रातील सर्व मतदारसंघांतील पोलीस हवालदार , नाईक आणि शिपाई , 
( १५ ) कोणत्याही नावाने संबोधल्या जाणा- या त्यावेळी राज्याकडे नेमून दिलेल्या कोणत्याही पोलीस दलाचा सदस्य असलेला व ज्यांना 

निवडणूक विषयक काम सोपविलेला कोणताही अन्य पोलीस अधिकारी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विजय पाटील , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च १३, २०१ ९ / फाल्गुन २२, शके १ ९ ४० 


HOME DEPARTMENT (SPECIAL - 1A ) 


2nd Floor, Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 13th March 2019 


NOTIFICATION 


REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951. 

No. GEL . 0319 /446 /C.R . 55 /SPL- 1 ( A ).- In exercise of the powers conferred by Section 28A of the 
Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the GovernmentofMaharashtra hereby designates, 
the following Police Officers for the period commencing on and from the date of notification calling for 
General Election of the 48 Parliamentary Constituency to the Loksabha scheduled to be held on the 
11th April 2019,18th April 2019 , 23rd April 2019 and 29th April 2019 , endingwith the date of declaration 
of the results of such elections and accordingly , such officers shall , during that period , be subject to the 
control, superintendence and discipline of the Election Commission , namely : 


(1 ) The Director General of Police , Maharashtra State ; 
( 2 ) The Additional Director General (Law and Order),Maharashtra State ; 
( 3 ) All Police Commissioners ; 
(4 ) Special Inspector General of Police (Law and Order), Office of The Director General of Police , 

Maharashtra State ; 


(5 ) Special Inspector General of Police , of all Range ; 


(6 ) 


All Joint Commissioners of Police ; 


(7 ) All Additional Police Commissioners , Police Commissionerates ; 
( 8 ) All District Superintendent of Police ; 
( 9 ) All Deputy Commissioners of Police , Police Commissionerates ; 
(10 ) All Additional Superintendent of Police ; 
( 11) All Concerned Deputy Superintendent of Police /Sub -Divisional Police Officer, in all Constituency ; 
( 12 ) All Assistant Commissioner of Police, Police Commissionerates ; 
(13) All Senior Inspectors of Police , Inspectors of Police , Assistant Inspectors of Police, Sub - Inspectors 

of Police , Assistant Sub -Inspectors of Police , in the all Constituencies ; 
( 14 ) All Police Head Constables , Naiks and Constables ( including Home Guards, ex -serviceman , etc. ), 

in the all Constituencies ; 


( 15 ) Any other Police Officer, who is a member of any Police force by whatever name it called , 

deployed for Election work for the time being in the State . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIJAY PATIL , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI400 004, EDITOR : DIRECTOR DR .NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE . 


